महाराष्ट्र शासन 


महसूल व वन विभाग 


अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील 
अधिका-यांना कार्यरत पदावर 
मुदतवाढ देणेबाबत...... 


शासन आदेश क्र. बदली-२०२३/प्र.क्र.१००/ई-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २७ जुले, २०२३. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५, दिनांक २५.०५.२००६. 
२) शासन अधिसूचना, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.एसआरव्ही-२०२०/प्र.क्र.४९/कार्या.१२, 
दि. १४.०७.२०२१ 


शासन आदेठा :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडतांना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ५ (१) (ख) तरतुदींनुसार खाली नमूद 


केलेल्या अपर जिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिकाऱ्यांना सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने प्रशासकीय 


कारणास्तव व सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ कार्यरत पदावर मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव कार्यरत पदस्थापना बदली अधिनियम २००५ मधील कलम ५ 
नुसार 
(१) (2) (3) (४) 
हि श्री. प्रमोदसिह अपर जिल्हाधिकारी, | कार्यरत पदावर सन २०२३-२४ या 
किसनसिंह दुबे यवतमाळ वर्षाकरिता मुदतवाढ 
2. सदर BWA आदेडठा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०७२७२१५५०१६६१९ असा आहे. सदर 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्रति, 


Digitally signed by VUAY RAMDAS YADAV 
IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT, 
2.5.4.20=ae4129cf04c57690ccOafe9 1 f5a7ee83c834bf8e 


9081 fb5049d136688772be0, postalCode=400032, 
t=Mah 


st= it 
YAD AV serial I Number=8BA1246ACA7B45D7883D90B37089539 
20A07AF440E2B9BF6B4A2506BDB374442, VUAY 


१. विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती. 


RAMDAS YADAV 
Date: 2023.07.27 21:58:12 +05'30' 


(विजय रा. यादव) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


शासन Seal क्रमांकः बदली-२०२३/प्र.क्र.१००/ई-१ 


प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सहसचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. जिल्हाधिकारी,जळगाव/बुलढाणा 
७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जळगाव /बुलढाणा 
९. मा.अ.मु.स (महसूल), यांचे विशोष कार्य अधिकारी, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई 
qo. श्री. प्रमोदसिंग किसनसिंह दुबे, अपर जिल्हाधिकारी, बुलढाणा (विभागीय आयुक्तांमार्फत) 
११. महसूल व वन विभाग कार्यासन ई -१ (अ) ई-२,ई-४ ई-४अ, मंत्रालय, मुंबई 
१२. निवडनस्ती-कार्यासन ई-१, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


